नागपूर उड्डान क्लब, नागपूर 


या 


कार्यालयातील कंत्राटी पध्दतीवर भरावयाच्या 
"मुख्य उड्डान निदेशक" या पदाचे वेतनमान 


सुधारीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. विचासं- १११८/प्र.क्र.१६७/२८-अ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०८ जुले, २०१९ 


वाचा:- १) शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एनएफसी-१००३/प्र.क्र.९/ 
२००३/२८-अ, दिनांक २१/१२/२००६ 
२) शासन निर्णय क्रमांक एफएफसी-१००७/प्र.क्र.२०६/२८-अ, दि.१५/१/२००८ 
3) नागपूर उड्डाण क्लब यांचे दिनांक २७/१०/२०१८ व ३०/४/२०१९ चे पत्र 


प्रस्तावना :- 

दिनांक २१/१२/२००६ च्या शासन निर्णयान्वये नागपूर उड्डाण क्लब पुन्हा सुरु करण्यासाठी मान्यता 
देण्यात आली. याअनुषंगाने नागपूर उड्डाण क्लब या कार्यालयाकरीता कंत्राटी पध्दतीवर मुख्य उड्डाण 
निदेशकाच्या पदासह aif अधिका-यांची ९ पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली. सदर शासन निर्णयान्वये 
मुख्य उड्डाण निदेशकाच्या या पदासाठी दरमहा रु.१.०० लाख वेतन आणि इतर अनुषंगिक भत्त व सुविधा तसेच 
दिनांक १५/१/२००८ च्या शासन निर्णयान्वये दरमहा रु.३.५० लाख सुधारीत वेतनमान मंजूर करण्यात आले 
होते. 


विदर्भ भागातील नागपूर उड्डाण क्लब ही विमान चालविण्या सबंधी शिक्षण देणारी तसेच विमान 
चालविण्याचे शिक्षण घेण्यात प्रोत्साहन देणारी एकमेव संस्था आहे. नागपूर उड्डाण क्लब चालविण्याच्या दृष्टीने 
मुख्य उड्डाण निदेशक हे पद महत्वाचे असून दिनांक १५/३/२०१८ पासून रिक्‍त असल्यामुळे उड्डाण प्रशिक्षण बंद 
आहे. संदर्भाधीन दिनांक १५/१/२००८ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेल्या दरमहा ३.५० लक्ष इतक्या कमी 
वेतनावर वारंवार जाहीरात देऊनही प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे सदर पद भरता आलेले नाही. यास्तव मुख्य 
उड्डाण निदेशकाच्या दिनांक १५/१/२००८ च्या शासन निर्णयातील वेतनात रु.३.५० लाख ऐवजी रु.७.०० लाख 
अशी सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

नागपूर उड्डाण क्लब या कार्यालयाच्या मुख्य उड्डाण निदेशक या पदाच्या वेतनात रु.३.५० ऐवजी 
दरमहा एकत्रित (वेतन-- अनुषंगिक भत्ते व सुविधा) अशी विभागणी करुन रु.५.०० लाख अशी सुधारणा करण्यास 
वित्त विभागाने मान्यता दिली असून त्याअनुषंगाने शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


नागपूर उड्डाण क्लब,नागपूर या कार्यालयातील दिनांक २१/१२/२००६ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर 
केलेले मुख्य उड्डाण निदेशकाचे १ पद करार पध्दतीने भरण्यासाठी आणि सदर पदाकरीता एकत्रित (वेतन-- 
अनुषंगिक भत्ते व सुविधा) अशी खालीलप्रमाणे विभागणी करुन दरमहा रु.५.०० लक्ष असे सुधारीत वेतनमान 
मंजूर करण्यास शासन मान्यता देत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः विचासं- १११८/प्र.क्र.१६७/२८-अ 


अ.क्र तपशिल 


रक्‍कम 


ia. | वेतन 


३.०० लाखापर्यंत 


२ | इतर अनुषंगिक भत्ते/सुविधा 


दरमहा रु.५०,०००/- पर्यंत 


३ उड्डान भत्ता 


६०० रुपये प्रती तासाप्रमाणे 


रु.१.५० लाखापर्यंत (५१ तासापासून) 


४. सदर खर्चासाठी तहसिलदार (सामान्य प्रशासन) विभागीय आयुक्‍त कार्यालय ,नागपूर यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी व विभागीय आयुक्‍त, नागपूर यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


प्‌. a छासन निर्ण वित्त विभागाच्या सहमतीने अनौ.संदर्भ 
दिनांक २४/१/२०१९ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


क्रमांक ४२/२०१९/व्यय-४, 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. २०१९०७०८१२२२४१५१०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 
विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर. 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, नागपूर 
५. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, नागपूर 


०८-५७ A -5 


BHARAT BUDHAJI ८: 


Digitally signed by BHARAT BUDHAJI GAWADE 
DN: c=IN, st=Mahar 


rashtra, 
1<303d0b23c9b226456454666 1 363400c4a360e6c6F 
९2502439९7, postalCode=400032, 


et=MANTRALAYA MUMBA 


डप. | 
serialNumber=af4e3993e4dd36 1 Ofcb21aece361e641ad3d33 
'd96f04d57673c4fca72eb10c92, ou=GAD, o=GOVERNMENT 


६. कार्यासन व्यय ४, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. सामान्य प्रशासन विभाग / कार्या.२५, मंत्रालय, मुंबई. 


८. निवडनस्ती, सा.प्र.वि. कार्या.२८-अ. 


OF MAHARASHTRA, cn=BHARAT BUDHAJ! GAWADE 
Date: 2019.07.08 12:27:48 +05'30' 


(4. बु. गावडे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


